भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजनेंतर्गत मान्यता 
दिलेल्या पुस्तक खरेदीस स्थगिती 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२२/प्र.क्र.9०/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ डिसेंबर, २०२२. 

वाचा : १. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ज्ञापन क्र. सावियो-२०२२/ प्र.क्र. ७०/ 

अजाक, दिनांक ३१ मार्च, २०२२ 

२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. सावियो-२०२२/ 

प्र.क्र. १३८/अजाक, दिनांक २३ जुन, २०२२. 

शासन निर्णय: 


“भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना” या योजनेतर्गत उपरोक्त 
संदर्भाधिन शासन ज्ञापन व झ्ासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेल्या पुस्तकांच्या खरेदीस शासनाच्या पुढील 
आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२२३१८१८३३९०२२ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने 

PRAVIN VILAS 

SHISHUPAL : 
(प्रवीण शिशुपाल) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व मा. संसद सदस्य आणि महाराष्ट्र विधानपरिषद/सभा सदस्य, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्यमंत्री,सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
. _ मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
११. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 
१२. सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
१३. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, 
१४. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. निवडनस्ती (अजाक). 


Cc 40 AD -0 
ao 


a 4 54 


